१ 
RNI No. MAHBIL / 2009 / 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ६ , अंक २५ ( २ ) ] 


मंगळवार , सप्टेंबर १५ , २०२० / भाद्र २४ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ३८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम. 


अनुक्रमणिका 

पृष्ठे 
सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१.- महाराष्ट्र वेश्म मालकी अधिनियम , १ ९ ७० यात आणखी सुधारणा १ ते ३ 

करण्यासाठी अधिनियम . 


दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे. 

राजेन्द्र ग. भागवत , 
सचिव ( विधि विधान ), 


महाराष्ट्र शासन , 
विधि व न्याय विभाग. 


१ ९ ७१ चा 


सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१ . 
( माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक १५ सप्टेंबर 

२०२० रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम . ) 
महाराष्ट्र वेश्म मालकी अधिनियम, १ ९ ७० यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम. 

ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र वेश्म मालकी अधिनियम , १ ९ ७० यात आणखी 
महा. १५. सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत 

आहे 
१. या अधिनियमास , महाराष्ट्र वेश्म मालकी ( सुधारणा ) अधिनियम, २०२० असे म्हणावे . 

संक्षिप्त नाव . 
२. महाराष्ट्र वेश्म मालकी अधिनियम, १ ९ ७० ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश, “ मुख्य अधिनियम ” असा करण्यात सन १ ९ ७१ चा 
महा.१५ . आला आहे ) याच्या कलम ३ मध्ये, 

क्रमांक १५ याच्या 
कलम ३ ची 


: 


१ ९ ७१ चा 


महाराष्ट्र अधिनियम 


सुधारणा. 


( १ ) 


भाग चार ३८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , सप्टेंबर १५ , २०२० / भाद्र २४ , शके १ ९ ४२ 


: 


महा . २४ . 


( क ) खंड ( आय ) नंतर , पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल : 

" ( आय - एक ) “ सहकार न्यायालय " याचा अर्थ , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० १ ९ ६१ चा 
अन्वये घटित केलेले सहकार न्यायालय , असा आहे ; " ; 
( ख ) खंड ( र ) नंतर , पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल : 

( स ) “ निबंधक ” याचा अर्थ , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० याच्या १९ ६१ चा 
तरतुदींअन्वये सहकारी संस्थांचा निबंधक म्हणून नियुक्त केलेली व्यक्ती, असा आहे ; " 
३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १२ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल 


महा. २४ . 


. 


सन १ ९ ७१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक १५ यामध्ये 
नवीन कलम १२ अ 

समाविष्ट करणे. 


प्रतिज्ञापनाच्या किंवा 

वेश्म विलेखाच्या 
तपशिलांमध्ये सुधारणा 

करणे. 


१२ अ . वेश्म मालकांस , वेश्म मालकांच्या संघाच्या विशेष सभेमध्ये बहुमताने संमत केलेल्या 
ठरावाद्वारे प्रतिज्ञापनाच्या किंवा वेश्म विलेखाच्या तपशिलांमध्ये बदल किंवा सुधारणा करता येईल . ". 


४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १६ नंतर , पुढील कलमे समाविष्ट करण्यात येतील : 


सन १ ९ ७१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक १५ यामध्ये 
नवीन कलमे १६ अ 
व १६ ब समाविष्ट 

करणे. 


प्राधिकाऱ्याकडे 


तक्रार दाखल 


करणे . 


" 


सहकार 
न्यायालयाकडे 

अपील. 


१६ अ. कोणत्याही व्यथित वेश्म मालकास , वेश्म मालकांच्या संघास , या अधिनियमाच्या तरतुदींचा 
किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांचा कोणताही भंग केल्याबाबत किंवा उल्लंघन केल्याबाबत , कोणत्याही वेश्म 
मालकाविरुद्ध किंवा एकमेव मालकाविरुद्ध किंवा मालमत्तेच्या सर्व मालकांविरुद्ध , निबंधकाकडे तक्रार 
दाखल करता येईल. निबंधक , अशी तक्रार , शक्य होईल तेथवर तीस दिवसांच्या आत निकाली काढील : 

परंतु असे की , निबंधकास अशी तक्रार तीस दिवसांच्या आत निकालात काढणे शक्य न झाल्यास , 
निबंधक, त्याबाबतीत या विलंबाची कारणे नमूद करील . 

१६ ब . ( १ ) निबंधक , सहकारी संस्था यांच्या कोणत्याही निदेशाने किंवा आदेशाने किंवा निर्णयाने व्यथित 
झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, सहकार न्यायालयाकडे ( यापुढे या कलमात ज्याचा निर्देश, “ अपील प्राधिकरण 
असा केला आहे ) अपील दाखल करता येईल. 

स्पष्टीकरण.- या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, “ व्यक्ती ” याचा अर्थ, वेश्म मालक , वेश्म मालकांचा संघ, 
एकमेव मालक , किंवा मालमत्तेचे सर्व मालक , असा आहे . 

( २ ) पोट - कलम ( १ ) खालील प्रत्येक अपील हे, निबंधकाने दिलेल्या निदेशाची, आदेशाची किंवा 
निर्णयाची प्रत , व्यथित व्यक्तीस प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या कालावधीत, दाखल करता 
येईल : 

परंतु , त्या कालावधीत अपील दाखल न करण्यास पुरेसे कारण होते अशी अपील प्राधिकरणाची खात्री 
पटली तर, त्यास, साठ दिवसांच्या समाप्तीनंतर कोणतेही अपील, दाखल करून घेता येईल . 

( ३ ) अपील प्राधिकरण, पोट - कलम ( १ ) खाली अपील प्राप्त झाल्यावर, पक्षकारांना आपले म्हणणे 
मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर, त्यास योग्य वाटतील असे आदेश पारित करील. 

( ४ ) अपील प्राधिकरण, त्याने पारित केलेल्या प्रत्येक आदेशाची प्रत , पक्षकारांना व निबंधकाला 
पाठवील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , सप्टेंबर १५ , २०२० / भाद्र २४ , शके १ ९ ४२ 


( ५ ) पोट - कलम ( १ ) अन्वये दाखल केलेल्या अपिलावर , अपील प्राधिकरणाकडून , शक्य तितक्या 
शीघ्रतेने कार्यवाही करण्यात येईल आणि अपील प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून नव्वद दिवसांच्या आत, अपील 
अंतिमतः निकालात काढण्यासाठी त्याच्याकडून प्रयत्नांची शिकस्त करण्यात येईल . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


